जिल्हा परिषद बांधकामांतर्गत देय 
अदायगींसाठी वस्तु व सेवा कर 
(जीएसटी) सुधारीत दराने अदा 
करण्याबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.८४/बांधकाम-४ 
५ वा मजला, बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख : २४ मार्च, २०२३ 


वाचा : 
१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांकः जीएसटी-२०१७/प्र.क्र.१५५/कराधान-१, दिनांक 
१९ सप्टेंबर, २०१७. 
2. Government of India, Ministry of Finance : Notification No.11/2017, दिनांक २६ 
जून, २०१६. 
३. शासन अधिसूचना, वित्त विभाग क्रमांकः॥७81१०१७/०७३१०३/१०, दिनांक २९ जून, 
२०१७. 
४. Government of India, Ministry of Finance : Notification ॥१०.२०/२०१७, दिनांक 
२२ ऑगस्ट, २०१७. 
५. शासन परिपत्रक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांकः संकीर्ण- 
२०१७/प्र.क्र.१२१/२०१७(भाग-२)/इ.मा.२, दिनांक १९ सप्टेंबर, २०१७. 
६. Government of India, Ministry of Finance : Notification No.3/2022, दिनांक 93 
जुले, 2022. 
७. शासन अधिसूचना, वित्त विभाग क्रमांकः GST-2022/CR3¥/Taxation, दिनांक ०८ 
ऑगस्ट, २०२२. 
८. शासन परिपत्रक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांकः संकीर्ण- 
२०१७/प्र.क्र.१२१/२०१७(भाग-२)/इ.मा.२, दिनांक २७ सप्टेंबर, २०२२. 
प्रस्तावना : 


वित्त विभागाच्या अधिसूचनेनुसार दिनांक १ जुले, २०१७ पासून राज्यात वस्तू व सेवा 
कर लागू करण्यात आला आहे. संदर्भ क्र. १ येथील शासन परिपत्रकानुसार बहुतांशी शासकीय 
कंत्राटांवर वस्तु व सेवा कर १२ % निश्चित करण्यात आला आहे. 
०२. संदर्भ क्र. ६ व ७ च्या अधिसूचनेद्वारे, यापूर्वी दिनांक २८ जून, २०१७ रोजीच्या 
अधिसूचनेद्वारे अधिसूचित केलेल्या शासकीय कंत्राटाबाबतच्या काही तर्तूदी वगळण्यात आल्या 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.८४/बांध-४ 


आहेत. आता सेवांसाठी वस्तू व सेवा कर १८ % (९% CGST+ ९% SGST) असा दर निश्चित 
करण्यात आला आहे. सदर दर हा दिनांक १८ जुले, २०२२ रोजीपासुन लागु करण्यात आला आहे. 


शासन परिपत्रक : 
उपरोक्‍त बदल विचारात घेऊन जिल्हा परिषदांच्या कंत्राटांमधीळ वस्तू व सेवा 
कराबाबत खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहे. 
अ) नवीन कामांची अंदाजपत्रके :- दिनांक १५ फेब्रुवारी, २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
नवीन अंदाजपत्रके तयार करताना प्रचलित वस्तू व सेवा कराच्या दरानुसार अंदाजपत्रके तयार 
करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यास अनुसरुन आता नवीन अंदाजपत्रके तयार 


करताना या झासन निर्णयाच्या दिनांकापासून वस्तू व सेवा कर १८ % घेण्यात यावा. 


ब) चालू कामांची देयके :- सद्यस्थितीत चाळू कामांच्या निविदा व वस्तू सेवा कर वगळून 
मागविण्यात आलेल्या आहेत. san कामांची देयके निविदा अटी व शार्तीच्या अधिन राहून 


बदललेल्या १८ % वस्तूव सेवा करानुसार देयके पारीत करावीत. 


ज्या चाळू कामांच्या निविदा व वस्तू व सेवाकरासह मागविण्यात आलेल्या आहेत, जिल्हा 
परिषदांना अशा कामांसाठी देयके पारीत करीत असतांना बदललेल्या १८ % वस्तू व सेवा कर 
विचारात घेऊन निविदा अटी व शर्तीनुसार आवश्‍यक ती कार्यवाही करावी. 


सदर झासन reat महाराष्ट्र शासनाच्या फफणा-णाधीवाव५01.४20०.ा या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३२३१४४३११९५२० असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PATIL 
PRASHANT VINAYAKRAO 
Date: 2023.03.24 16:21:40 +05'30' 


(प्रशांत पाटील) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


मा. विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 
मा.अ.मु.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.), बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

विभागीय आयुक्त, सर्व विभाग. 

५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व. 


०७८ AW AD -5 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.८४/बांध-४ 


अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व. 

सर्व अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, यंत्रणा. 

सर्व प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा. 

मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व. 

१०. कार्यकारी अभियंता (बांधकाम, लघुपाटबंधारे, पाणी पुरवठा विभाग), जिल्हा परिषद, सर्व. 
११. सर्व कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, यंत्रणा. 

१२. गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, सर्व. 

१३. ग्राम विकास विभागातील सर्व पर्यवेक्षीय अधिकारी व कार्यासने. 

१४. निवडनस्ती कार्यासन बांधकाम-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


eon SG O&M 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


